मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशेषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२३. 


वाचा : 

१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२ 

२) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालय राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/ कक्ष-७अ 
/टे-२/नस्ती क्र.१५ /प्रादेशिक अनुशेोष/सन २०२२-२३ /निधी वितरण/२०२२/२३४५- 
४६ दि.१८.०६.२०२२ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रामांक दि.१२ सप्टेंबर, २०२२ व 
दि.१२.१२.२०२२ 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रामांक दि.०२ मार्च,२०२३ 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक SI दूर करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.५०००.०० लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी वाचा येथील अनुक्रमांक ३ येथील शासन 


निर्णयान्वये एकूण रु.१७५०.०० लक्ष निधी अनुशोषांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र 


बांधकामासाठी वितरीत करण्यात आळा असून वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन 


दिल्यानुसार रु.३१६१.६४ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त 


संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयास तात्पुरत्या स्वरुपात शासनस्तरावर स्थगिती देण्यात आली होती. 


सदर स्थगिती उठविण्यात आली असल्याने, निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


आहे. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य 3 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०२१" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०२२ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ 
मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती fesst आहे आणि ते २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३० म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२८ मार्च,२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या रु.५०.०० 
कोटी पैकी रु.३२.५० कोटी (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 
उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, पाणी पुरवठा, विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत 
बांधकाम, प्रलंबीत देयके, सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे इत्यादी कामासाठी सोबत जोडण्यात 
आलेल्या WIA “TUR खालील अटीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


क ७ 
~~ 


a 


AN 
— 


es 


o~ 
— 
m— 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० 3084), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाली व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पानशेवडी जि. 


नांदेड येथील नवीन इमारत बांधकामास शासन निर्ण्य दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० अन्वये प्रशासकीय 


मान्यता दिली आहे. सदर काम प्रायोगिक तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य 3 


आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी मंजुर करण्यात आलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे “८४४३ 


नागरी ठेवी” या लेखाशिर्षातंर्गत वर्ग करण्यात यावा. सदर निधी सन २०२२-२३ करीत उपलब्ध 


असलेल्या निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


8. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 


येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ३१६१.६४ लक्ष (अक्षरी रुपये 


एकतीस कोटी एकसष्ठ लक्ष चौसष्ठ हजार फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात यावे व 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळेला निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसारच खर्च 


करण्यात यावा. या व्यातिरिक्‍त दुसर्‍या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा झाल्यास त्यास शासनाची 


परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक निधी खर्च होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११२५३३६२५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 
ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4be 
£92b6886b147679a5af5a494e268689a 
b8d696dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
ialNumber=5F7ECA1F400D866EA34 


ATRAM 2" 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सातारा/कोल्हापूर/सोलापूर/हिंगोळी/बीड/बुलढाणा/परभणी/ 
जळगाव/जालना/नांदेड/ यवतवळ/औरंगाबाद/रायगड) 
६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सातारा/कोल्हापूर/सोलापूर/हिंगोली/बीड/बुलढाणा/परभणी/ 
जळगाव/जालना/नांदेड/ यवतवळ/औरंगाबाद/रायगड) 


oc “८७ AD -O 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य 3 


७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ" 

(रूपये लाखात) 

अ.क्र | जिल्हा आरोग्य संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
ष्वि सातारा प्रा.आ.केंद्र मारूल हवेली १०.०० 
2 | सातारा प्रा.आ.केद्र एकंबे १०.०० 
३ सातारा प्रा.आ.केद्र पवारवाडी १०.०० 
४ । सातारा प्रा.आ.केद्र निनाम १०.०० 
५ | सातारा प्रा.आ.केंद्र बेळवडे १३०.०० 
६ ।सातारा प्रा.आ.केद्र लोहम १०.०० 
७ | सातारा प्रा.आ.केंद्र मस्करवाडी ३९.०० 
सातारा प्रा.आ.केंद्र बोपर्डी २०.०० 
सातारा प्रा.आ.केद्र भादे २०.०० 
१० _ | सातारा प्रा.आ.केद्र कुंभरोशी २०.०० 
| गते. | सातारा प्रा.आ.केंद्र येळगाव ५६.३३ 
१२ | कोल्हापूर । उपकेंद्र चिमगांव, ता. कागल ७०.०० 
१३ । कोल्हापूर । प्रा.आ.केंद्र आत्याळ १००.०० 
१४ । कोल्हापूर । प्रा.आ.केंद्र बहिरेवाडी ७५.०० 
१५ | कोल्हापूर । प्रा.आ.केंद्र हमिदवाडा ७५.०० 
१६ | कोल्हापूर । प्रा.आ.केंद्र सांबरे ५०.०० 
१७ । कोल्हापूर । प्रा.आ.केंद्र औरनाळ ५०.०० 
१८ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र तुर्कवाडी १०४.०० 
१९ | कोल्हापूर प्रा.आ.केद्र तुर्कवाडी (निवासस्थान) १००.०० 
२० | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र भडगांव १५०.०० 
२१ । कोल्हापूर | प्रा.आ.केंद्र बहिरेवाडी (निवासस्थान) १४.०० 
२२ ।सोलापूर । उपकेंद्र Ue, ता. पंढरपूर १०.०० 
२३ ।हिंगोली प्रा.आ.केद्र CHO ता. वसमत १००.०० 
२४ | बीड उपकेद्र कारखेल बु. ८०.५० 
२५ । बीड प्रा.आ.केद्र मोहा ता. परळी २००.०० 
२६ । बीड उपकेंद्र रायमोह ६.६१ 
२७ । बीड उपकेद्र वैदयकीन्ही ता.पाटोदा २०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ" 
(रूपये लाखात) 
अ.क्र । जिल्हा आरोग्य संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
२८ । बीड प्रा.आ.केंद्र उजणी ता. आंबेजोगाई २००.०० 
२९ | बुलढाणा । उपकेंद्र पिपळगावनाथ १०.०० 
३० । परभणी प्रा.आ.केंद्र आसोला १०२.०० 
३१ | परभणी प्रा.आ.केद्र चिकलठाणा, ता. सेलू ५.०० 
३२ | जळगांव प्रा.आ.केद्र शिदाड १२४.०० 
३३ | जळगांव प्रा.आ.केंद्र रसलपूर ५६.९० 
३४ | जळगांव प्रा.आ.केंद्र खेडगांव नंदीचे ६२.९५ 
३५ | जळगांव उपकेंद्र अचलगाव, ता. भडगाव ५५.०० 
३६ । जालना प्रा.आ.केद्र तळणी २१.०० 
३७ । जालना उपकेद्र सारंगपूर ता. आंबड १४.७५ 
३८ । जालना उपकेंद्र माहेरभायगाव ता. आंबड १४.९० 
३९ । जालना उपकेंद्र भांबेरी ता. आंबड १४.८० 
४० ।जालना उपकेंद्र कुसळी ता. बदनापूर १४.८५ 
४१ | जालना उपकेद्र सोयगाव देवी ता. भोकरदन १४.७० 
४२ | जालना उपकेंद्र वडीवाडी ता. जालना १४.९० 
४३ | जालना उपकेद्र सोनकपिपळगाव ता. आंबड १४.९५ 
४४ | नांदेड उपकेद्र आसोली ता. माहुर १००.०० 
४५ | नांदेड उपकेंद्र पळशी ता.किनवट ८०.०० 
४६ | नांदेड उपकेंद्र शिरपूर ता. किनवट ८०.०० 
४७ । नांदेड प्राआकेंद्र पानशोवडी, तां. कंधार ३००.०० 
४८ | नांदेड प्रा.आ.केंद्र बरडशोवाळा ५०.०० 
४९ | नांदेड उपकेद्र हारडप ता. माहुर ११५.०० 
yo । यवतमाळ | उपकेद्र वाई, ता. नेर ४०.०० 
५१ । औरंगाबाद प्रा.आ.केंद्र कचनेर ता. औरंगाबाद २२.०० 
५२ औरंगाबाद | उपकेंद्र नागापूर ता. कन्नड ७.०० 
५३ | औरंगाबाद । उपकेद्र वडवळी ता. पैठण १६.५० 
५४ | रायगड उपकेंद्र कोपर, ता. अलिबाग ७०.०० 
एकूण अनुदान ३१६१.६४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


